“सिंगळ नोडल एजन्सी (SNA बँक 
खात्यावरील सहायक अनुदानाची अखर्चित 
रकमेवरील व्याज व इतर उत्पन्नाच्या 
वर्गीकरणासाठी नवीन लेखाशीर्ष 
उघडण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.८८/नवि-०४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:- ६ डिसेंबर, २०२२. 


संदर्भ :-१) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र -१, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक संखवि/चा- 
१/वित्त विभाग/युओआर-१०/२०२२-२३/१०२, दि.२० मे २०२२ 
2) वित्त विभागाचे शासन पत्र क्र.संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.०९/साधनसंपत्ती, 
दि.०७ जून,२०२२ 
प्रस्तावना :- 
महालेखापाल कार्यालयाने संदर्भ क्र.१ येथील दि.२०.०५.२०२२ अन्वये, केंद्र पुरस्कृत 
योजनांच्या अखर्चित रकमेवरील व्याजासाठी “प्रधानशीर्ष / उपश्ीर्षाखाळील ८०१-व्याज किंवा 
प्राप्त अनुदानातीलळ अखर्चित रकमेवरील व्याज या गौणश्रीर्षाखाली (i) व्याज (Interest) (ii) इतर 
रकमा (Other earnings)” हे स्वतंत्र शीर्ष उघडण्यास निर्देशित केले आहे. त्यानुसार वित्त 
विभागाने केंद्र पुरस्कृत योजनांसाठी उघडण्यात आलेल्या सिंगळ नोडल एजन्सी (SNA) 
खात्यावरील राज्य हिळऊ्याच्या अखर्चित रकमेवरील व्याज व इतर जमा रकमा यासाठी स्वतंत्र 
लेखाशिर्ष घेण्याबाबत संदर्भ क्र.२ अन्वये कळविळे आहे. याअनुषंगाने सिंगळ नोडल एजन्सींच्या 
(SNA) बॅक खात्यातील सहायक अनुदानाच्या राज्य हिछ्याच्या अखर्चित रकमेवरील व्याज व 
इतर उत्पन्नाच्या वर्गीकरणासाठी स्वतंत्र नवीन लेखाशिर्ष उघडण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय:- केंद्र पुरस्कृत योजनांसाठी सिंगल नोडल एजन्सी (SNA) खात्यावरील राज्य 
हिऱ्याच्या अखर्चित रकमेवरील व्याज व इतर जमा रकमा झासनाकडे जमा करण्याकरीता 
खालीलप्रमाणे नवीन जमा लेखाशीर्ष उघडण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांक :- संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.८८/नवि-०४ 


१) 


०२१७-नगर विकास 


0217-Urban Development 


६०-इतर नगर विकास योजना 


60- Other Urban Development Schemes 


८०१- अनुदानग्राहीकडून अखर्चित शिलकौंवरील 


801- Interest or other earnings from grantee 
on unspent balances 


व्याज किंवा इतर जमा रकमा 

(०१) व्याज (01) Interest 

(09)(0 १)सिंगल नोडल एजन्सी खात्यातील | (01)(01) Interest on unspent balances in 
अखर्चित शिलकींवरील व्याज Single Nodal Agency Account. 

(02990292) (02170212) 

2) 


०२१७-नगर विकास 


0217-Urban Development 


६०-इतर नगर विकास योजना 


60- Other Urban Development Schemes 


८०१- अनुदानग्राहीकडून अखर्चित शिलकौोंवरील 
व्याज किंवा इतर जमा रकमा 


801- Interest or other earnings from grantee 
on unspent balances 


(02) इतर जमा रकमा 


(02) Other Earnings 


(02)(09) सिंगल नोडल एजन्सी खात्यातील इतर 
जमा रकमा 


(02)(01) Other earnings in Single Nodal 
Agency Account. 


(02990224) 


(02170221) 


(3 


०२३०-कामगार व सेवायोजन 


0230-Labour And Employment 


००- कामगार व सेवायोजन 


00- Labour And Employment 


८०१-अनुदानग्राहीकडून अखर्चित शिलकोवरील 
व्याज किंवा इतर जमा रकमा 


801-Interest or other earnings from grantee on 
unspent balances 


(09) व्याज 


(01) Interest 


(09)(09) सिंगल नोडल एजन्सी खात्यावरील अखर्चित 
शिलकीवरील व्याज 
(नगर विकास विभाग) 


(01)(01) Interest on unspent balances in Single 
Nodal Agency Account. 
(Urban Development Department) 


(०२३००२५२) 


(02300252) 


8) 


०२३०-कामगार व सेवायोजन 


0230-Labour And Employment 


००-कामगार व सेवायोजन 


00- Labour And Employment 


८०१-अनुदानग्राहीकडून अखर्चित शिलकोवरील 
व्याज किंवा इतर जमा रकमा 


801-Interest or other earnings from grantee on 
unspent balances 


(02) इतर जमा रकमा 


(02) Other Earnings 


(02)(09) सिंगल नोडल एजन्सी खात्यातील इतर जमा 
रकमा (नगर विकास विभाग) 


(02)(01)Other earnings in Single Nodal Agency 
Account. 
(Urban Development Department) 


(०२३००२६१) 


(02300261) 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांक :- संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.८८/नवि-०४ 


०२. सदरहू शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.१४/अर्थ-१६,दिनांक २२ 


नोव्हेंबर,२०२२ व महालेखापाल, महाराष्ट्र-१, मुंबई यांच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.सं:ख.वि/चा-१/नगर 


विकास विभाग/यूओआर-९२/२०२२-२३/५४४, दिनांक ०१ नोव्हेंबर, २०२२ अन्वये दिलेल्या 


सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


०३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०२२१२०६१५४२००१३२५ असा आहे. हा 


आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षाकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. MAHENDRA 
PARBAT DALVI 


(महेंद्र दळवी) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 

प्रति, 

१) मा.मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

२) प्रधान सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

४) प्रधान सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

५) अपर मुख्य सचिव-१, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

६) प्रधान सचिव-२, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
) 
) 
) 


७) महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई/ नागपूर 

८) महालेखापाल(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र , मुंबई/ नागपूर 

९) सर्व विभागीय आयुक्‍त 

१० सर्व जिल्हाधिकारी 

११) आयुक्त, सर्व महानगरपालिका 

१२) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१३) निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई 

१४ सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
) 
) 
) 


१५) संचालक, लेखा व कोषागारे, संगणक कक्ष ५ वा मजला, नवीन प्रशासन भवन, मुंबई 

१६) आयुक्‍त तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय,वरळी, मुंबई 

१७ सह सचिव/उप सचिव, (कार्यासन नवि-१०, नवि-२०, नवि-३३, नवि-३४, नगर विकास 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१८)स्टेट नोडळ ऑफिसर, राज्य संचालनालय (राज्य), राज्य प्रकल्प व्यवस्थापन युनिट (SPMU), 
PFMS, ४ था मजला, एव्हरेस्ट हाऊस, मरीन लाईन्स, मुंबई-४०००२०. 

१९) सर्व मुख्याधिकारी, नगरपरिषद / नगरपंचायत 

२० कक्ष अधिकारी (साधनसपंत्ती) / व्यय-३) / (अथसंकल्प-१६), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

29) कक्ष अधिकारी (कार्यासन नवि-१०, नवि-२०, नवि-३१, नवि-३३, नवि-३४, नगर विकास 

विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 
२२) निवडनस्ती, (नवि-०४), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


